महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि-१२१६/सं.क्र.३४५/प्र.क्र.६७/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०९ जानेवारी, २०२० 


संदर्भ :- सा.प्र.वि. आदेशा क्र.उसप्र-१२१६/प्र.क्र.६६७/चौदा, दि.०९/०८/२०१६, दि.०७/०८/२०१७ व 
दि.२७/०८/२०१८ 


आदेशा 


श्रीमती आझाराणी उ.पाटील, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग यांची या विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.०९/०८/२०१६ च्या आदेशान्वये नगर विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास 
प्राधिकरण, आकुर्डी, जि.पुणे या कार्यालयातील “ उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ” या पदावर प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. तसेच दि.०७/०८/२०१७ व दि.२७/०८/२०१८ च्या आदेशान्वये सदर प्रतिनियुक्‍तीस 
दि.०७/०९/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


२. AT A आदेशान्वये श्रीमती आझ्ाराणी उ.पाटील, अवर सचिव यांच्या पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास 
प्राधिकरण, आकुर्डी, जि.पुणे या कार्यालयातील “ उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ” या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस 
दि.०८/०९/२०१९ पासून पुढे एक वर्ष म्हणजेच दि.०६/०९/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१०९१७१७१११४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Gajanan ie 

Bhimrao Gurav 
(ग. मि. गुरव) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

२. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
अ.मु.स.(सेवा),सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई, 

४. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्राळय,मुंबई 

५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, आकुर्डी, जि.पुणे, 

६. सह/उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. सह/उप सचिव(कार्या.२२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. श्रीमती amr उ.पाटील, अवर सचिव तथा उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पिंपरी-चिंचवड 
नवनगर विकास प्राधिकरण, आकुर्डी, जि.पुणे 

९. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


